RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/ 067/ 2013 -15 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १ ] 


गुरुवार , जानेवारी ५, २०१७ / पौष १५ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा), आदेश क्रमांक पगम/ एसआर- १/ २०१७, दिनांक ४ जानेवारी २०१७ 


क्रमांक पगम/ एसआर- १/ २०१७.--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती 
वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


( १ ) 


एच-८६१ भाग एक - असा. (पु. वि . पु.) १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी ५, २०१७ / पौष १५, शके १९३८ 
( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्याची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


२ 


काळे फक्कड आप्पाजी 
शेख समीर सय्यदलाल 
खुळे शिवाजी बळीराम 
ढोरे सागर सुरेश 
केदारी सचिन बाळकृष्ण 
तायडे अरविंद मधुकर 
बांदल सचिन मुरलीधर 
पैठणकर मंदार मधुकर 
चव्हाण शिरीष दत्तात्रय 
काकडे अतुल अरूण 
दिघे सुधीर सदाशिव 
थोपटे प्रमोद अशोकराव 
मालुसरे गोरखनाथ मार्तंड 

शेटे राजेंद्र दिनकर 
भिलारे अनिल एकनाथ 
शेळके किरण चंद्रशेखर 
बांदल विजय निवृत्ती 
बांदल प्रकाश बबन 
सोनवणे सचिन बबन 
घोडेकर समीर रमेश 
खरमरे संजय मारूती 
गाडे विकास जगन्नाथ 
आवाळे मंगेश सदाशिव 
बाठे रोहन दिलीप 
पाटणकर विद्यानंद भास्कर 
थोपटे उत्तम नामदेव 
सौ . रवळेकर उषा चंद्रकांत 
गांधी उल्हास नटवरलाल 
चुनाडी सचिन काळुराम 
रोमण स्वाती सुर्यकांत 
साळुके सुनिल गणपत 


रा . सर्वोदय निवास , तर्डोबाची वाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा. पाचार्णे मळा, शिरूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. 
रा . विमल गार्डन , रामनगर , रहाटणी, पुणे- १७ . 
रा . पौड , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
रा . करमोळी, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे . 
रा . सूस , तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. 
रा. मु . पो . संगमनेर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु. पो . नागोबा आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . वाघजाईनगर, भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . मंगळवार पेठ , भोर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे . 
रा. मु. पो . वेताळ पेठ, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
हातनोशी, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. लव्हेरी, पो. जोगवाडी, तालुका भोर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . उत्रौली, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा . मु . पो . नसरापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा. राजवाडी चौक , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . सांगवी दि, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. . 
रा . मु . पो . आंबाडे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे. 
रा . भोर (एमक्ल ), तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . ७३९ , वाघजाईनगर , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु. पो . ८१६ , वेताळ पेठ, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . हरिश्चंद्री, तालुका भोर, जिल्हा पुणे. . 
रा . मु . पो. भोलावडे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . केंजळ , तालुका भोर, जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . खानापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. खानापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु. पो . नागोबा आळी, भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु. पो . वेताळ पेठ , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा. मु . पो . भोर, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . सावरदरे , पो . सारोळे, तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, जानेवारी ५ , २०१७ / पौष १५ , शके १९३८ 


३ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


चौबे शारदा नागेंद्र 
गंधम शरद राजाराम 
लोखंडे गुरूदेव लक्ष्मण 
नेवरेकर राहूल सुनिल 
बेहरे शेखर प्रभाकर 
सातपुते अजय भालचंद्र 
काळे शाम रामचंद्र 
पवार नामदेव निवृत्ती 
कांबळे पंडीत प्रल्हाद 
गायकवाड प्रकाश शंकर 


रा . नव्हे , तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 
रा . स. नं . ८७, गंधमनगर , पूर्व खडकी, पुणे . 
रा. स. नं . १०२, चतुःशृंगी , वैदुवाडी, पुणे शहर, पुणे . 
रा . ४०३, शुक्रवार पेठ , शिवाजी रोड , पुणे. 
रा. ५८३, बुधवार पेठ , पुणे (एमकॉर्प), पुणे शहर , पुणे . 
५४३, बुधवार पेठ , पुणे (एमकॉर्प), पुणे शहर , पुणे. 
रा. अरणेश्वर , विद्या विकास शाळेसमोर , टांगेवाडी , पुणे . 
रा . ओटा नंबर २१ , शिवदर्शन , पर्वती , पुणे . 
रा. ओटा नंबर ३०, भगवा चौक, शिवदर्शन , पर्वती , पुणे . 
स . नं. ९४, मुंढवा , पुणे शहर , पुणे . 

राजेंद्र मुठे, 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, पुणे . 


पुणे, ४ जानेवारी २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


